अपारंपारिक ऊर्जा निर्मिती धोरण-२०२० ची 
कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी समिती व 
उपसमिती गठीत करणे... 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : अपाऊ-२०२०/प्र.क्र.१३७/ऊर्जा-७ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ०१मार्च,२०२१. 


संदर्भ : शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र.अपाऊ-२०२०/प्र.क्र.१३७/ऊर्जा-७, दिनांक ३१/१२/२०२० 


प्रस्तावना :- 

अपारंपारिक ऊर्जा निर्मिती धोरण-२०२० भाग-१ अन्वये राज्याचे नवीन व नवीकरणीय (अपारंपरिक) 
ऊर्जा स्रोतांपासून वीज निर्मितीच्या पारेषण संलग्न प्रकल्पांसाठी एकत्रित धोरण- २०२० व भाग-२ - अन्वये 
राज्याचे नवीन व नवीकरणीय (अपारंपरिक) ऊर्जा adios वीज निर्मितीच्या पारेषण विरहीत 
प्रकल्पांसाठी एकत्रित धोरण- २०२० संदर्भिय शासन निर्णयान्वये जाहीर करण्यात आले आहे. सदर 
धोरणाची सुलभ व प्रभावी अंमलबजावणी होण्याच्या दृष्टीने परिपूर्ण अशी कार्यपध्दती निश्चित करणे 
AMARA आहे. याबाबत मा.मंत्री (ऊर्जा) यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक १६ फेब्रुवारी, २०२१ रोजी झालेल्या 
बैठकीत सदर धोरणाची कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी समिती गठीत करण्याची व या समितीस 
कार्यपध्दती निश्चिती करण्यासाठी मदत होण्याच्या दृष्टीने उपसमिती गठीत करण्याबाबत निर्णय घेण्यात 
आला. त्यानुसार समिती व उपसमिती गठीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

अपारंपारिक ऊर्जा निर्मिती धोरण-२०२० या धोरणाची कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी समिती 

गठीत करण्यात येत आहे. सदर समितीचे सदस्य पुढीलप्रमाणे राहतील:- 


प्रधान सचिव (ऊर्जा) - अध्यक्ष 

अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महापारेषण कंपनी - सदस्य 

अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महावितरण कंपनी - सदस्य 

अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महानिर्मिती कंपनी - सदस्य 

अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ,सूत्रधारी कंपनी मर्या., चे सल्लागार  - सदस्य 

महासंचालक, महाऊर्जा - सदस्य सचिव 
समितीची कार्यकक्षा - 


अपारंपारिक ऊर्जा निर्मिती धोरण-२०२० भाग-१ अन्वये राज्याचे नवीन व नवीकरणीय 
(अपारंपरिक) ऊर्जा स्रोतांपासून वीज निर्मितीच्या पारेषण संलग्न प्रकल्पांसाठी एकत्रित धोरण- २०२० व 
भाग-२ अन्वये राज्याचे नवीन व नवीकरणीय (अपारंपरिक) ऊर्जा eas वीज निर्मितीच्या पारेषण 
विरहीत प्रकल्पांसाठी एकत्रित धोरण- २०२० राबविण्यासाठी विविध स्तरावर परिपूर्ण अशी कोणती 
कार्यपद्धती असावी याबाबत विविध घटकांचा सांगोपांग विचार करुन उपसमितीने समितीने सादर केलेल्या 
अहवालावर समितीचे अभिप्राय व शिफारशीसह या धोरणांतर्गत राबवावयाच्या परिपूर्ण अशा 
कार्यपद्धतीबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः अपाऊ-२०२०/प्र.क्र.१३७/ऊर्जा-७ 


२. वरीलप्रमाणे गठीत करण्यात आलेल्या समितीस कार्यपध्दती निश्चिती करण्यासाठी मदत होण्याच्या 
दृष्टीने उपसमिती गठीत करण्यात येत आहे. सदर उपसमितीचे सदस्य पुढीलप्रमाणे राहतील- 


संचालक (प्रकल्प) महावितरण कंपनी, - अध्यक्ष 
संचालक (प्रकल्प) महानिर्मिती कंपनी, - सदस्य 
संचालक (प्रकल्प) महापारेषण कंपनी, - सदस्य 

मुख्य विद्युत निरीक्षक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग - सदस्य 
कार्यकारी संचालक, राज्यभार प्रेषण केंद्र - सदस्य 
अतिरिक्‍त महासंचालक, महाऊर्जा - सदस्य सचिव 


सदर उपसमितीमध्ये आवश्‍यकतेनुसार धोरणाच्या अनुषंगाने सौर ऊर्जा प्रकल्प विकासक चे 
प्रतिनिधी यांना निमंत्रित सदस्य म्हणून सहभागी करुन घेता येईल. 
उपसमितीची कार्यकक्षा - 

अपारंपारिक ऊर्जा निर्मिती धोरण-२०२० भाग-१ अन्वये राज्याचे नवीन व नवीकरणीय 
(अपारंपरिक) ऊर्जा ear वीज निर्मितीच्या पारेषण संलग्न प्रकल्पांसाठी एकत्रित धोरण- २०२० व 
भाग-२ अन्वये राज्याचे नवीन व नवीकरणीय (अपारंपरिक) ऊर्जा स्रोतांपासून वीज निर्मितीच्या पारेषण 
विरहीत प्रकल्पांसाठी एकत्रित धोरण- २०२० राबविण्यासाठी विविध स्तरावर परिपूर्ण अशी कोणती 
कार्यपद्धती असावी याबाबत विविध घटकांचा सांगोपांग विचार करुन आवश्‍यक तेथे इतर राज्यात कोणत्या 
कार्यपद्धतीचा अवलंब करण्यात येतो याबाबतचा तौलनिक अभ्यास करुन अवलंबण्यात आणण्यासाठी 
आवड्यक कार्यपध्दती उपरोक्त समितीस आपला अहवाल १५ दिवसांत सादर करतील. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२१०३०११४४१२५२९१० असा आहे. हा SAAT 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Prashant Pundlik 


Badgeri 


(प्र. पु. बडगेरी ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


-2 5 
a 


सचिव, महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग, मुंबई (पत्राने), 


) 
२) अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ, सूत्रधारी कंपनी मर्या.,मुंबई, 
३) अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्या.,मुंबई, 
४) अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मिती कंपनी मर्या.,मुंबई, 
५) अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्या.,मुंबई, 
६) महासंचालक, महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण (महाऊर्जा),पुणे, 
७) उप सचिव/ ऊर्जा-३, उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
८) मुख्य विद्युत निरिक्षक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९) निवड नस्ती, ऊर्जा-७, उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


